सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालिक बदल्या -सन २०१९... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र.9८/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०१९ 

शासन seat: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय 
शाखेतील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र pared नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
पदनाम 
1 १_| २ ३ ey कै... wl 
7 श्री. दु. रा. सबनीस, विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता निरीक्षण विभाग, सिंधुदूर्ग रत्नागिरी (श्री. संदिप शा. म्हेतर, स. अ. 
श्रेणी-२ श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 


पदावर) 


२ श्री. जी. आर. वगारे, 
सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, खामगांव 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
खामगांव (श्री. शाहाणे, स. अ. श्रेणी-२ 
यांच्या निलंबनामुळे रिक्‍त झालेल्या 
पदावर) 


3 श्री. संदिप शा. म्हेतर, 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 


सहाय्यक अभियंता विभाग, रत्नागिरी पेण/रायगड (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 
४ श्रीमती गि. आ. पेठे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, रत्नागिरी रत्नागिरी (श्रीमती चव्हाण, स. अ. श्रेणी-२ 


यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 


4 श्री. वैभव सु. भिरंगी, 
शाखा अभियंता 


अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक 
विद्युत निरीक्षण मंडळ, 
नागपूर 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग नागपूर 
येथे उपविभाग क्र.१ (श्री. सिंगम यांच्या 
बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर) 


& श्रीमती आसावरी 


विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) 


विद्युत निरीक्षक, मुंबई कक्ष क्र. ४ सायन 


श्रीकांत लोखंडे, चेंबूर, मुंबई माटुंगा (श्रीमती एस. एस. मुंडे, स. अ. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-_ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
श्रेणी-२ असलेल्या पदावर) 

9 श्री. जीवन संगनाथ विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर 
लोहारे, शाखा | विभाग, लातूर (श्री. गुडवाळे यांच्या बदलीने Raq 
अभियंता होणाऱ्या पदावर) 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


८ श्रीमती अनुजा अजय  । विद्युत निरीक्षक निरीक्षण अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत 
वैद्य, विभाग, नागपूर निरीक्षण मंडळ, नागपूर (श्री. भिरंगी, 
सहायक अभियंता शाखा अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त 
श्रेणी-२ होणाऱ्या पदावर) 

९ श्री.सयाजी दा. पाटील, | विद्युत निरीक्षक (सचिव, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता अनुज्ञापक मंडळ व उदवाहन । सांताक्रुझ  गोरेगाव-४, मालाड-१ 

निरीक्षक), मुंबई (श्री. अनिल शिंदे, शाखा अभियंता यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

a o | श्रीमती ललीता पांडुरंग | मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई स. वि. 
शिंदे, सहाय्यक कार्यालय, मुंबई नि.-५ मधील टिळकनगर (रिक्‍त पदावर) 
अभियंता श्रेणी -२ 

षि १ | श्री. एन. एम. लोळगे, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मिरज 
शाखा अभियंता विभाग, कोल्हापूर (श्री.सुनिल देसाई, स. अ. श्रेणी -२ यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणा-या पदावर) 

१२ | att. रो. मो. पाडवी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे 
शाखा अभियंता विभाग , नंदुरबार (श्री. ए. पी. पाटील यांच्या बदलीमुळे 

रिक्‍त असलेल्या पदावर) 

१३ । श्री. एस. डी. चौधरी, ।स. वि. नि., जळगाव विद्युत निरीक्षक, जळगांव अंतर्गत सविनि 
सहाय्यक अभियंता चाळीसगांव (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

१४  । श्री. प्रशिक दिघाडे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, नागपूर उप विभाग क्र. १ 
सहायक अभियंता विभाग, यवतमाळ लष्करीबाग (श्री. वासनकर, स. अ. 
श्रेणी-२ श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 

असलेल्या पदावर) 

१५ । श्रीमती प्रतिक्षा यशवंत । विद्युत निरीक्षक (उदवाहन), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहस्त्रबुध्दे, सहाय्यक | मुंबई (श्री. पानसे यांच्या बदलीमुळे Raq 
अभियंता श्रेणी-२ होणा-या पदावर) 

१६ । श्री. राजू नाथराव गिते, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विभाग, ठाणे 
शाखा अभियंता विभाग, ठाणे क्र.१ क्र.१ सातीवली १ व २ (श्री. सनसेटवार, 

शा. अ. यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

१७ । श्री. पी. व्ही. पतंगे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, कोल्हापूर सोलापूर (श्री. हांडे यांच्या बदलीने Rat 

होणाऱ्या पदावर) 

१८  । श्रीमती व्ही. एच. विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
गोसावी, विभाग, नाशिक नाशिक मनमाड/ नांदगाव येवला (Rat 
सहाय्यक अभियंता पदावर) 
श्रेणी-२ 

१९ । श्रीमती सुप्रीया देवाजी । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
TPS, सहाय्यक विभाग, अहमदनगर गडचिरोली (रिक्‍त पदावर) 
अभियंता श्रेणी-२ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


BINA Beal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


20. «| श्री.आर. एम. कुंभार, =| विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षण, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक अभियंता विभाग, मिरज (श्री. दुधे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
श्रेणी-२ पदावर) 

२१ श्री. हर्षल वि. चौधरी, । अधीक्षक अभियंता, मुंबई विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
सहाय्यक अभियंता प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण ठाणे उल्हासनगर-४ (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ मंडळ, मुंबई 

२२ _ | श्री. शाणूर salen विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
फकीर, विभाग, कोल्हापूर (श्री. एस. एस. जगताप, शाखा अभियंता 
सहाय्यक अभियंता यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या 
श्रेणी-२ पदावर) 

२३ | श्री. वाय. एस. काथार, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता विभाग, बीड जालना (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

२४  । श्री. हरषकुमार जयसिंग | विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, (सअमं व उनि) चेंबूर, 
लादे, सहाय्यक चेंबूर, मुंबई मुंबई अनुज्ञापक विभागातील विद्युत 
अभियंता श्रेणी-२ ठेकेदार अनुज्ञाप्ती शाखा 

२५ | श्रीमती तनुजा पांडुरंग | विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
काळे, सहाय्यक चेंबूर, मुंबई सांताक्रुझ, कक्ष क्र.१ खार २ (श्री. शेवाळे, 
अभियंता श्रेणी-२ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२६ । श्रीमती अस्मीता अशोक | विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
टाक, चेंबूर, मुंबई कक्ष क्र.१ मलबार हिल, चौपाटी 
सहाय्यक अभियंता (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

२७ । श्रीमती शुभांगी भानुदास | विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
वानखेडे, सहाय्यक चेंबूर, मुंबई कक्ष क्र.  फणसवाडी, पायघधूणी 
अभियंता श्रेणी-२ (रिक्‍त पदावर) 

२८ _ श्री. अंकुश नारायण विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
भिसे, चेंबूर, मुंबई यवतमाळ महागाव, ढाणकी, उमरखेड 
सहाय्यक अभियंता (श्री. बोकाडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे Rat असलेल्या 

पदावर) 

२९ । श्रीमती ज. म. तरोळे, । अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद कन्नड ग्रामीण (श्री. महाजन 

औरंगाबाद यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 

३० _ | at. चेतन दिपक विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
सुपेकर, विभाग, मुंबई ठाणे उल्हासनगर-५/ मुरबाड 
सहाय्यक अभियंता (श्री. गाडेकर यांच्या daca रिक्‍त 
श्रेणी-२ असलेल्या पदावर) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


BIA Seal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


३१ । श्रीमती प्राची सा. पवार, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता विभाग, पुणे साताक्रुझ कक्ष क्र.२ अंधेरी ४ (श्री. अहिरे, 
श्रेणी-२ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

३२ । श्री. एस. एस. पानसे, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, Seared मुंबई अंतर्गत 
शाखा अभियंता विभाग, पुणे असलेल्या पुणे मुख्यालयातील कक्ष क्र. ७ 

(श्रीमती घाटकर यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
असलेल्या पदावर) 

33. | श्री. राहुल सुर्यकांत विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
किवंडे, चेंबूर, मुंबई सांताक्रुझ कक्ष क्र.४ (श्री.कुराडे यांच्या 
सहाय्यक अभियंता बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
श्रेणी-२ 

३४ श्री. निलेश रमेश विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, 
आहिरे, विभाग, सांताक्रुझ ठाणे अंतर्गत भिवंडी उप विभाग-५ बाबला 
सहाय्यक अभियंता कंम्पाऊंड ते सोनाळे कंपाऊंड, नागाव-२ 
श्रेणी-२ नाशिक रोड (श्री. पारधी यांच्या बदलीमुळे 

रिक्‍त असलेल्या पदावर) 

३५  । श्रीमती वर्षा वि.दिवेकर, | अधीक्षक अभियंता, मुंबई विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई कक्ष क्र. 
शाखा अभियंता प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण १ (श्री. उंटवाल यांच्या बदलीमुळे Rat 

मंडळ, मुंबई होणाऱ्या पदावर) 

३६ | al. एस. एस. दुधे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता विभाग, पुणे अहमदनगर (दक्षिण) (Raa पदावर) 
श्रेणी-२ 

३७ | at. किशोरकुमार विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
बापुराव सनसेटवार, विभाग क्र. १, ठाणे सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र३ मालाड -३ व 
शाखा अभियंता गोरेगांव १ (श्री. अहीरे, यांच्या 

सेवानिवृत्तीमुळे Rat झालेल्या पदावर) 

३८ | St. मो. ह. पोकळे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता विभाग, परभणी औरंगाबाद सिडको  चिखलठाणा 
श्रेणी-२ (श्रीम. कांबळे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 

असलेल्या पदावर) 

३९ sf: Ml. राहुल हणमंत विद्युत निरीक्षक , निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, (सचिव अनुज्ञापक 
शोवाळे, विभाग, मुंबई मंडळ) Valet रायगड/खारघर (Rat 
सहाय्यक अभियंता पदावर) 
श्रेणी-२ 

४० _ श्री. के. हि. सोनवणे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, अहमदनगर नाशिक (श्रीम. गोसावी यांच्या बदलीमुळे 

रिक्‍त होणा-या पदावर) 

४१ a. डी. जी. अलगुडे, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, कोल्हापूर सोलापूर येथील सोलापूर-५, सोलापूर 


ग्रामीण कक्ष (रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


झासन Seal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


82. श्री. व्ही. इ. येवले, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक अभियंता विभाग, पुणे येथील पुणे हहर १/५ (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

४३ श्री.के. पी. हांडे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सोलापूर उस्मानाबाद येथील उस्मानाबाद शहर-२ 

(श्री. बिडवे यांच्या बदलीमुळे Raq 
असलेल्या पदावर) 

४४ श्रीमती निलमरामचंद्र । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  ।विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
पाटील, सहाय्यक विभाग , मिरज कोल्हापूर (श्रीम. पतंगे यांच्या बदलीमुळे 
अभियंता श्रेणी-२ रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

४५ | at. रोहन कुमार विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत 
गायकवाड, सहाय्यक | विभाग, सांताक्रुझ निरीक्षण मंडळ, मुंबई (श्री. हर्षळ चौधरी, 
अभियंता श्रेणी-२ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर) 

४६ । श्री. भूषण भ. मानकामे । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.२, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ ठाणे येथील भिवंडी उपविभाग-५ अंतर्गत 

(श्री. खैरनार, स.अ. श्रेणी-२ यांच्या 
बदलीने रिक्‍त असलेल्या पदावर) 

४७ श्री. रविंद्र हरीष बोरोले, | विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
सहाय्यक अभियंता विभाग ठाणे क्रमांक १ सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र.२ अंधेरी १व ३ 
श्रेणी-२ (श्री. मानकामे यांच्या बदळीमुळे रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

४८ श्री. सुनिल जोतिराम । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
देसाई , विभाग, मिरज कोल्हापूर (श्री. अलगुडे यांच्या बदलीमुळे 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

४९ श्री. सुहास हाशिकांत । विद्युत निरीक्षक, (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
देशमुख, शाखा चेंबूर, मुंबई येथील पुणे जिल्हा २/७ 
अभियंता (श्री. आर.एस. इंगळे, शाखा अभियंता 

यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे Raat असलेल्या 
पदावर) 

yo | aft. अनिल सु. शिदे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ ठाणे येथील कक्ष क्र.१ (श्री. बोरोले यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

५१ | STA. मंजुषा प्रफुल विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद प्रादेशिक 
देवकते, विभाग , औरंगाबाद विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद 
शाखा अभियंता (श्रीम. भा.सु. चव्हाण, क.अ. यांच्या 


बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या पदावर) 


aS 


श्री. मंगेश ध. चव्हाण, 
शाखा अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, सांताक्रुझ 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र १ 
ठाणे कक्ष क्र.३ बोईसर (रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


BIA आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


५३ | श्री. एस.के.राठोड, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, 
सहाय्यक अभियंता विभाग , पुणे ठाणे येथील कक्ष १ अंतर्गत (श्री. कैलास 
श्रेणी-२ चव्हाण यांच्या बदळलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर) 

५४ | atl. केलास नारायण विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
चव्हाण, विभाग क्र. १, ठाणे सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र. ३, मालाड-२ 
शाखा अभियंता व गोरेगांव-३ (श्री. पाडवी यांच्या 

बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

gy श्री. ए. एन. घुगे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता. विभाग, अकोला अमरावती येथील मोर्शी व चांदूर बाजार 

(रिक्‍त पदावर) 

५६ । श्री. नरेंद्र ग. कुराडे, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 

शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ येथील कक्ष-५ (श्री. एस. एस. सोनावणे, 
शाखा अभियंता यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे 
रिक्‍त असलेल्या पदावर) 

५७ श्री. राजू धि. पाडवी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ (रिक्‍त पदावर) 

५८ _  श्री.संपत रामचंद्र खाडे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग क्र. १, ठाणे सांताक्रुझ कक्ष क्र. ३ मालाड-४ 

(श्री. मंगेश चव्हाण, शाखा अभियंता 
यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

५९ श्री. कुमार इंद्रजितसिंग | विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) =| विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सुहास परदेशी, चेंबूर, मुंबई (श्रीमती. प्राची पवार, सहाय्यक अभियंता 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी २ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
श्रेणी-२ पदावर) 

go | श्री. अजित भिवा शिदे, | विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक अभियंता चेंबूर, मुंबई (श्री. SAS, सहाय्यक अभियंता श्रेणी २ 
श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

६१ | ail. यो. व. सातपुते, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहायक अभियंता विभाग, अहमदनगर येथील पुणे (ग्रामीण) ३/३ 
श्रेणी-२ ( श्रीम.एन.आर. काकडे यांच्या बदलीमुळे 

रिक्‍त असलेल्या पदावर) 

६२ श्री. सुभाष पुंजू पारधी, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग क्र. २, ठाणे सांताक्रुझ येथीळ कक्ष क्रमांक ४ 

कांदिवली पश्चिम व पूर्व (श्री. संजय फेरे 
यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

६३ | श्री. रविंद्र विष्णु खेरनार, | विद्युत निरीक्षक (उदवाहन) । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, 


सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ 


चेंबूर, मुंबई 


ठाणे acta वसई (श्री. गिते यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


BIR आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


६४ | श्रीमती माधुरी जितेंद्र  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कांबळे, विभाग, मुंबई सांताक्रुझ कक्ष क्र. ५ घाटकोपर १ पूर्व 
कनिष्ठ अभियंता (श्री. किवंडे सहाय्यक अभियंता श्रेणी २ 

यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त असलेल्या 
पदावर) 

६५ श्री. यू. एस. पाटील, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, कोल्हापूर सोलापूर येथील सोलापूर-२ अकलूज 

कक्ष (रिक्‍त पदावर) 

६६ | at. संजयश्रीहरी फेरे, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ ठाणे येथील कक्ष क्र. २ वाशी (श्री. खाडे 

यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

६७ श्री. टी. एम. बागवान, = | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक अभियंता विभाग, मिरज (श्री. सागर राठोड, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ श्रेणी-२ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर) 

६८ | श्री. श्री. हं. तोरवणे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक (sales) मुंबई 
सहायक अभियंता विभाग, धुळे (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

६९ | a. आर. आर. कासले, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
सहाय्यक अभियंता विभाग, पुणे अहमदनगर शहर उपविभाग 
श्रेणी-२ (रिक्‍त पदावर) 

७० | श्री. जे. यु. गढवाल, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, नाशिक नाशिक येथीळ सिन्नर ग्रामीण 

(श्री. विसपुते यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
असलेल्या पदावर) 

७१ | श्रीमती व्ही. एस. खुडे, । अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक | विद्युत निरीक्षक (Sates), मुंबई अंतर्गत 
सहाय्यक अभियंता विद्युत निरीक्षण मंडळ, पुणे । पुणे कक्ष क्र. १० (रिक्‍त पदावर) 
श्रेणी-२ 

७२ । श्रीमती आस्मा आय्युब । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मिरज 
बागवान, विभाग, कोल्हापूर (श्री. कुंभार यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
सहाय्यक अभियंता होणाऱ्या पदावर) 
श्रेणी-२ 

७३  । श्रीमती अंजली बळवंत । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक (Sate), मुंबई कक्ष क्र.३ 
पांचाळ, सहाय्यक विभाग, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
अभियंता श्रेणी-२ 

७४ श्री. अवधुत शो. शहारे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहायक अभियंता विभाग, नागपूर अमरावती येथील अंजनगांव सुजी, 
श्रेणी-२ चिखलदरा च धारणी (रिक्‍त पदावर) 

७५ | st जमीर ईस्माइलसाब | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 


गुडवाले, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ 


विभाग , लातूर 


येथील 
(रिक्‍त पदावर) 


उस्मानाबाद 
ग्रामीण-२ 


उस्मानाबाद 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


BIR आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


७६ | at. शोख हाकोल युसुफ, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग 
सहाय्यक अभियंता विभाग, अहमदनगर औरंगाबाद येथीळ वैजपूर/वाळूंज 
श्रेणी-२ (श्री. पांडव यांच्या बदलीमुळे Rea 

असलेल्या पदावर) 

७७ श्री. ओंकार मनोहर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, भंडारा 
निनावे, विभाग, नागपूर (श्री. एस. एन. खंडारे यांच्या बदलीमुळे 
शाखा अभियंता रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

७८ | कु. प्रणाली दिनदयाळ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  ।विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बीड 
दहिवाळ सहाय्यक । विभाग, जालना (श्री. वाय. एस. काथार यांच्या बदलीमुळे 
अभियंता श्रेणी-२ रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

७९ | ait. अनिल देवराव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
पेंदोर, सहायक विभाग, नागपूर अमरावती येथील बडनेरा, भातकुली व 
अभियंता श्रेणी-२ दर्यापूर (Rag पदावर) 

८० _ श्री. एस. एन. खंडारे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षण निरीक्षण विभाग, नागपूर 
सहाय्यक अभियंता विभाग, भंडारा (श्री. निनावे यांच्या बदलीमुळे Raq 
श्रेणी-२ होणाऱ्या पदावर) 

८१ | श्री. किशोर शिवाजीराव | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
जाधव, सहाय्यक | विभाग, नांदेड हिंगोळी कळमनुरी शहर (श्री. पवार, 
अभियंता श्रेणी-२ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या 

समावेड्ानामुळे RAT असलेलया पदावर) 

CQ. | at. प्रमोद बाबुलाल विद्युत निरीक्षक (उद्वाहन), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
उंटवाल, मुंबई औरंगाबाद (श्रीम, देवकते यांच्या 
शाखा अभियंता बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२. संबंधित अधीक्षक अभियंता यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 


कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर 
करुनये. 

३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणण्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 

४. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी 
तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन Bal क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.७८/ऊर्जा-५ 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१९१७३२०४१२१० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pundlik Badgeri 


Digitally signed by Prashant 
IN: c=IN, o=Government ht ना 


Prashant Sassi 
Pundlik Badgeri ssussxsisuesnsesr 
(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर 
मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 


२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर. 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

५) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (संबंधित अधीक्षक अभियंता 
यांच्यामार्फत) 


प्रत: 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

४) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६) उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
७ निवडनस्ती (ऊर्जा-५. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


